माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
गट-अ व गट-ब मधील अधिकाऱ्यांची 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे सेवेत 
रहाण्याची पात्रापात्रता अजमाविण्याकरिता 
विभागीय पुनर्विलोकन समिती पुनर्गठित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२३/प्र.क्र.३३/का.३४-अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा : 
झासन निर्णय क्र. मावज-२०१५/प्र.क्र.१४७/का.३४-अ, दिनांक १६नोव्हेबर, २०१५ 


शासन निर्णय :- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातीलळ गट-अ व गट-ब मधील अधिकार्‍यांच्या वयाच्या 


५०/५५ व्या वर्षी करावयाच्या पुनर्विळलोकनासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विभागीय पुनर्विळोकन 


समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीमध्ये अंडात: बदल करुन खालीलप्रमाणे समिती 


पुनर्गठित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) प्रधान सचिव/सचिव (मा. व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग : अध्यक्ष 

२) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय : सदस्य 

३) सह/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-३४अ १ सदस्य 

४ संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय : सदस्य 

५) अवर सचिव (कार्यासन 38-31), सामान्य प्रशासन विभाग | सदस्य सचिव 

६) श्री.मोरये, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ० सदस्य 
(मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी ) 


०२. हो समिती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील गट-अ व गट-ब मधील अधिकाऱ्यांची 


वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे सेवेत रहाण्याची पात्रापात्रता अजमाविण्याकरिता पुनर्विलोकन 


करील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.३३/का.३४-अ 


०३. sl शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०२२०१६०७०७२७०७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by DEEPALI PATHAK 

D ) F F p A | | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2,5.4.20=245ec 1 be5f40ed 10b626817ad30a304c1 66dfdafBcfc319c 
79bbe3e5015ee80d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=33F 1 FFF2431345C1855FOCF55F80SFE4797129059 
81CC867AA66332A9FBSC6DS, cn=DEEPALI PATHAK 
Date: 2023.02.20 16:10:39 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. सचिव (मा. व ज., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

३. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, का-३४ अ, 

४. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, का-३४ अ, 

६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


